महाराष्ट्र होत जमीन (जमीन धारणेची कमाल 
मर्यादा) अधिनियम १९६१(सुधारणा) अधिनियम 
२०२३ अन्वये कलम २८-१ अअ मध्ये केलेल्या 
सुधारणेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- मशोम-२०२०/प्र.क्र.५०/ल-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १. महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आयसीएच-१३७०/६८७२९-एम(991. दि. 

१५/०५/१९७१ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आयसीएच-३४९८/प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, 
दि. ०४/०५/२०१२ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आयसीएच-३४९८/प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, 
दि.०८/११/२०१२ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: मशोम-२०२३/प्र.क्र.७५/ल-७, 
दि.२०/१०/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र होत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) 
अधिनियम, २०११ मधील HHA २८-१ (अअ) मधील पोट कलम (3) मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार 
माजी खंडकरी MAPA वाटप करावयाच्या जमिनीसंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक आयसीएच- 
३४९८/ प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, दिनांक ०४/०५/२०१२ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. उक्त मार्गदर्शक सुचनेतीळ सुचना क्र.९.१ “ज्या पात्र प्रतिग्रहीत्यास (पात्र 
माजी खंडक-यांस) (यापुढे ज्याचा उल्लेख प्रतिग्रहीता म्हणून असेल) वरील परिच्छेद ३ व ६ नुसार 
जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे तो सदर जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील 
तरतुदीनुसार भोगवटदार वर्ग-१ म्हणून धारण करील.” अशी होती. तद्नंतर उक्त मार्गदर्शक 
सुचनेतील सुचना क्र.९.१ मध्ये संदर्भ HQ वरील शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयसीएच- 
३४९८/प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, दि.०८/११/२०१२ अन्वये “ज्या पात्र प्रतिग्रहीत्यास (पात्र माजी 
खंडकऱ्यांस) (यापुढे ज्याचा उल्लेख प्रतिग्रहीता म्हणून असेल) वरील परिच्छेद ३ व ६ नुसार 
जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे, तो सदर जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील 
तरतुदीनुसार भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करील. अशा जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ या 
सत्ताप्रकाराने देण्यासाठी आवश्‍यक त्या अधिनियमात स्वतंत्ररित्या सुधारणा करण्यात येतील,” असे 
सुधारीत शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


आता, महाराष्ट्र शोत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ 
(सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अन्वये उक्त अधिनियमामध्ये कळम २८-१ (अअ) मधील पोट कलम 
(३) खाली नवीन पोटकलम (३-१अ) तसेच पुर्वीच्या पोटकलम (३अ) ऐवजी नवीन पोटकलम (३३) 
अतंर्भुत करण्यात आलेले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मशेम-२०२०/प्र.क्र.५०/ल-७ 


सबब, महाराष्ट्र होत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) 
अधिनियम, 2023 मधीळ कलम २८-१ अअ मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने सुधारीत 
मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 

a) महाराष्ट्र शोत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) 
अधिनियम, २०२३ अन्वये उक्त अधिनियमामध्ये कलम २८-१ (अअ) मधील पोट कलम (३) 
खाली नवीन पोटकलम (३-१अ) अन्वये माजी खंडकरी शेतकरी अथवा त्यांचे कायदेशीर 
वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ 
करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

सबब, माजी खंडकरी are वाटप करावयाच्या जमिनीसंदर्भात निर्गमित 
करण्यात आलेले संदर्भ क्र.) Why शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आयसीएच- 
३४९८/प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, दि.०८/११/२०१२ रद्द करण्यात येत आहे. तसेच महसूल 
व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आयसीएच-१३७०/६८७२९-एम(5991.) दि. 
१५/०५/१९७१ व शासन परिपत्रक क्र.आयसीएच-३४९८/प्र.क्र.२३/ भाग-जी/ल-७ दि. 
०४/०५/२०१२ मधील मार्गदर्शक सुचनेतील संबधित तरतूदी या परिपत्रकान्वये अधिक्रमित 
करण्यात येत आहेत. 

ब) महाराष्ट्र होत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मधील कलम २८- 
१ अअ मधील पोट कलम (३) मधील तरतूदीनुसार माजी खंडकरी यांना वाटप करण्यात 
आलेल्या जमीनी भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र होत 
जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ 
मधीळ कलम २८-१ (As) मधील पोट कलम (३) खालील पोट कलम (३-१अ) मधील 
तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सुचना देण्यात येत आहेत, त्या विचारात 
घेऊन कार्यवाही करावी. 

१) “ज्या व्यक्‍तीनीं (खंडकरी Vee) औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्ट्याने 
(खंडाने) दिलेल्या जमिनी वर्ग-१ भोगवट्याच्या होत्या अझा व्यक्‍तीस किंवा तिच्या 
कायदेशीर वारसांना वर्ग-२ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी महाराष्ट्र होत जमीन 
(जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रथम प्रसिध्द केलेल्या दिनांकापासुन त्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य न 
आकारता, वर्ग-१ भोगवट्यावर देण्यात आले असल्याचे मानण्यात येतील. त्यानुसार 
संबधित तहसिलदार यांनी त्यांच्या स्तरावरुन गावनिहाय आढावा घेवुन या शासन 
परिपत्रकाच्या दिनांकापासुन एक महिन्याच्या कालावधीत गावनिहाय एकच आदेश 
करुन गावदप्तरी अंमल घ्यावा. (फेरफार, अधिकार अभिळेख इत्यादी बाबत) 

२) ज्या aah (खंडकरी शोतकऱ्यांनी) औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्टयाने (खंडाने) 
दिलेल्या जमिनी वर्ग-२ भोगवट्याच्या होत्या अशा व्यक्‍तीस किंवा तिच्या कायदेशीर 
वारसांना वर्ग-२ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-१ 
मध्ये रूपांतर करता येईल. तथापि, त्यासाठी जर अज्ञा जमिनींना लागू असलेल्या 
संबंधित कायद्यात किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये संबधित 
अधिनियम व नियमांच्या तरतुदींनुसार अशा रूपांतरणाबाबत जी कायदेशीर तरतूद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मशोम-२०२०/प्र.क्र.५०/ल-७ 


असेल त्यानुसार कार्यवाही करणे व त्या कायद्यात निश्चित केलेल्या सक्षम प्राधिकारी 
यांची परवानगी घेवुन कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 

३) ज्या खंडकरी शोतक-यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप केलेली जमीन 
परवानगी घेऊन विहीत अधिमुल्य रक्‍कम भरुन हस्तांतरित केळी असेल अशा 
प्रकरणी प्रस्तुत जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ रुपांतरित 
करण्याबाबत ज्या खंडकरी ]ोतकऱ्यांची जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-१ 
होती त्याबाबत संबधित तहसिलदार उपरोक्त नमुद (१) प्रमाणे कार्यवाही करतील व 
ज्या खंडकरी sao sid जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-२ होती त्याबाबत 
उपरोक्त नमुद (२) प्रमाणे कार्यवाही करावी. 


४) ज्या खंडकरी शोतक-यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप Hast जमीन 
विनापरवानगी हस्तांतरित केली असेल किंवा विहीत अधिमुल्य रक्‍कम भरलेली 
नसेल अशा प्रकरणी झालेला शर्तभंग नियमानुकुल करताना उक्त अधिनियमातील 
कलम २९ मध्ये नमुद केलेली अधिमुल्य रक्‍कम भरल्यानंतर व जिल्हाधिकारी यांच्या 
पुर्वमान्यतेने भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग -१ रुपांतरित करण्याची 
कार्यवाही उपरोक्त क्र. १) व २) मधील तरतूदी विचारात घेवुन करण्यात यावी. 

उक्त अधिनियमातील कलम २८-१ (अअ) मधील पोटकलम ३अ मध्ये महाराष्ट्र महसूल 

संहिता, १९६६ च्या कलम २ च्या खंड (१०) मध्ये परिभाषित केलेल्या गावठाण किंवा 
गावाच्या जागेच्या हद्दीपासुन ५ किलोमीटर अंतरातील शेती महामंडळाची जमीन 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदीन्वये 
ग्रामपंचायतीकडुन केवळ गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा 
व्यवस्थापन किंवा पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनार्थच जमीन मागणी 
अनुज्ञेय राहील. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०२०९१०११५३४३१९ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


क) 


—S 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH 
AJ | 1 S O p A N R A O DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d36a0a6455652c60ea76104dd537113a9ca67ab14a315b9ce 
fc36fc9be2915f8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=704CB545C50221B15CDE7CCB8854E694C765DFB3A0 
240E891EBFB56EE79E3440, cn=AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


(अजित देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


—O 


सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादीत, पुणे, 

उपजिल्हाधिकारी (जमीन धारणा). पुणे / सातारा / कोल्हापूर/ सोलापूर/ नाशिक / 
अहमदनगर/ औरंगाबाद, 

५) निवडनस्ती (ल-७), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


AD 


AN 
भाटी “जाळ.” . मिळदट : ले 


9८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


